पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा 
योजना आंबिया बहार २०२३-२४ मध्ये केळी या 
फळपिकासाठी शोतक-यांना ऑनलाईन विमा 
अर्ज भरण्यास दि.०३.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो -२०२१/प्र.क्र.८१/१०-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 


ara: 

१. शासन निर्णय क्रमांक फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०-अ, दिनांक १८ जून २०२१ 

२.कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र फ-क्र.१३०१२/१०/२०१६-क्रेडिट-॥, 

दि.०२.११.२०२३ 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना शासन 

निर्णय दिनांक १८ जून २०२१ अन्वये मृग व आंबिया बहार सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत आंबिया बहार २०२३-२४ मध्ये केळी या फळपिकासाठी सहभागाची 
अंतीम मुदत दि.३१.१०.२०२३ salt निश्चित करण्यात आलेली आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना या योजनेत 
सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेऊन योजनेत सहभागासाठी पुरेसा काळावधी 
उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (२) येथील पत्रात नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना आंबिया बहार २०२३-२४ 
मध्ये TAHA केळी या फळपिकासाठी सहभागी होण्यासाठी दि.०३.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. तथापि, सदरच्या कालावधीत जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी होण्यासाठी संबंधित विमा कंपनीने 
आवड्यक ती प्रसिध्दी व प्रचार मोहिम राबवावी. 
२. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३११०२१८१४०१८००१ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
SARITA RISHI tay ARTA SANDE RES 


“AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9ce591F 
BA N D E KA R 826d8193080c68a08b8, Cod 2, st=Maharasht 


INumber=E40A063B6B4E8F59F91F350AAGFEC292A55DB5 


BF8829C64D6C44E00A701CDAAC, cn=SARITA RISHI BANDEKAR 
DESHMUKH Desenil 


Date: 2023.11.02 18:13:56 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो -२०२१/प्र.क्र.८१/१०-अओ 


९; 


१०, 
११, 
१२. 
त 


१४. 
१५. 


मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि व सहकार विभाग) कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 
सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रधानमंत्री पिक विमा योजना), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि, 
शेतकरी कल्याण व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 

आयुक्‍त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० 
वा मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 


१६. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा मजला, 


चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३. 


१७. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पहिला मजला, एचडीएफसी 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 
३४. 
34. 
३६. 


30. 
3¢. 
२३९. 
४०. 
४१. 
४२. 
४२. 


हाऊस, १६५-१६६ Shad रिक्लेमेशान, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


संचाळक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

संचालक, मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, 

सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 
सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी dh , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 
व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 
उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 

उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (92 3h), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 
निवडनस्ती -१० अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


